सामान्य राज्य सेवा गट-ब (प्रशासन शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक बदल्या- 
अधिक्षक व तत्सम पदे. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२०/प्र.क्र.६२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा:- १) शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय क्र. ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.४६/प्रशा-२, दिनांक १७.०३.२०१७ 
2) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र. ४१५/कार्यासन-१२, 
दिनांक ०९.०४.२०१८. 
3) शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय क्र. ईएसटी-३९२०/प्र.क्र.२५/प्रशा-२, दिनांक २०.०३.२०२०. 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी घोषित 
करण्यात आळे आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतूक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला, 
सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या कोणत्याही दुय्यम 
प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय 
दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आळेला आहे. 


२. सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०२० रोजी तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण 
करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदळीचा प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. नागरी 
सेवा मंडळाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या समुपदेशनाव्दारे बदल्या करण्यासंदर्भात दिनांक ९ एप्रिल, 
२०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशामधील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन गट ब मधील बदलीपात्र 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीसंदर्भात शिफारशी केलेल्या आहेत. सदर शिफारशी विचारात घेऊन, सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पूर्व मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोर 
स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२०/प्र.क्र.६२/प्रशा-२ 


अ.क्र. सध्याचे नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 

१ २ ३ ४ 

ति श्री. प्रमोद तुकाराम गावकर अधीक्षक, प्रादेशिक विद्या रिक्‍त पदावर 
सहायक कार्यक्रम अधीकारी प्राधिकरण, मुंबई 
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद 
मुंबई 

२ श्रीमती भारती साहेबराव गेडाम, अधीक्षक शि.अ.(प्राथ) जि.प. रिक्‍त पदावर 
अधीक्षक, माध्य. जि.प. नागपूर नागपूर 

3 श्री. दिनेश शोषराव पाटील अधीक्षक शा.पो.आ. पं.स. मावळ | रिक्‍त पदावर 
अधीक्षक शा.पो.आ. पं.स. खेड, जि.प.पुणे 
जि.पुणे 

४ | श्री. विनोद सोमानंद गजभिये, अधीक्षक शा.पो.आ. पं.स. चांदूर | रिक्‍त पदावर 
अ.शा.पो.आ. पं.स. कारंजा, जि. । रेल्वे जि.प.अमरावती 
वाशिम 

५ _ श्रीमती निशा सुखदेव अखडमळ  । अधीक्षक शा.पो.आ. पं.स.ठाणे । रिक्‍त पदावर 
अधीक्षक, शा.पो.आ., जि.प.ठाणे 
पं.स.कल्याण, जि.ठाणे 

६ श्री.प्रकाश तुळशिराम कुळे अधीक्षक शा.पो.आ. पं.स. रिक्‍त पदावर 
अ.शा.पो.आ.पं.स. मलकापूर, जि. | मोताळा जि.प.बुलडाणा 
बुलढाणा 

७ श्री. हणमंत नाना यादव, अधीक्षक |। जिल्हा शौक्षणिक व प्रशिक्षण Rad पदावर 
शिक्षण विभाग प्राथमिक सस्था जिल्हा- रायगड 
जि.प.सातारा 

८ | श्री.रामलिंग अंबक्र्षी काळे, अधीक्षक झा.पो.आ. पं.स रिक्‍त पदावर 
अधीक्षक, शि.अ. (प्राथ.) उस्मानाबाद जि.प.उस्मानाबाद 
जि.प.उ.बाद 

९ | at. मुक्तेश्वर विष्णू छडीदार, अधीक्षक शिक्षण निरीक्षक श्री. बी.एन. गोमासे यांचे 
अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी (प्राथ) बृहन्मुंबई (प्रश्चिम) कार्यालय बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
ठाणे. 

णं ०_। श्री.दिनकर अंबादास होळकर अधीक्षक शा.पो.आ. पं.स.औसा । रिक्‍त पदावर 
अधीक्षक, शि.अ.(मा) जि.प जि.प.लातूर 
उस्मानाबाद 

¥ q | श्रीम अर्चना अतुल .जाधव (वाघ) अधीक्षक शा.पो.आ. रिक्‍त पदावर 
अधीक्षक,(शा.पो.आ. पं.स., पं.स.वेल्हेमहाल जि.प.पुणे 
जावळी, जि.सातारा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२०/प्र.क्र.६२/प्रशा-२ 


अ.क्र. सध्याचे नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 

१ २ ३ 8 

92. श्री. बबन आनंदा गोमासे, अधीक्षक, | अधीक्षक शि.अ.(प्राथ.) श्री. मु.वि.छडीदार यांच्या 
शिक्षण निरीक्षक,पश्चिम विभाग,मुंबई | जि.प.ठाणे बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 

१३ | श्री. प्रदिप पोपट शिदे, अधीक्षक, अधीक्षक शा.पो.आ. रिक्‍त पदावर 
शिक्षण विभाग (प्राथ. जि.प.अ.नगर | पं.स.अहमदनगर 

जि.प.अहमदनगर 

१४ | श्री.सुधीर भास्कर पगार, अधीक्षक, | अधीक्षक शि.अ.(माध्य.) रिक्‍त पदावर 
जि.प.प्राथमिक जि. नाशिक जि.प.नाशिक 

१५ | श्री नोखेळाल टिकाराम गौर, अधीक्षक शि.अ.(माध्य.)जि.प. श्रीमती भा. सा. गेडाम यांच्या 
अधीक्षक, शा.पो.आ., पं.स.काटोल, | नागपूर बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
जि. नागपूर 

१६ | भारत सुभाषराव पालवे अधीक्षक शि.अ.(माध्य.) जि.प. । रिक्‍त पदावर 
अधीक्षक, शिक्षण विभाग माध्य औरंगाबाद 
जि.प. जालना 

१७ श्री. श्रीधर विजय देवरे, अधीक्षक, । अधीक्षक शि.अ.(प्राथ) जि.प. श्री. सुधीर पगार यांच्या 
(शा.पो.आ) पंचायत समिती नाशिक बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
चांदवड,जि.नाशिक 

१८ | श्री.भाऊसाहेब अनंतराव carats । अधीक्षक शा.पो.आ.पं.स.वैजापूर, | रिक्‍त पदावर 
अधीक्षक, शापोआ, पं.स. जि.प.औरंगाबाद 
औरंगाबाद 

१९ श्रीमती सुनिता धनराज मोटघरे अधीक्षक शा.पो.आ. पं.स. श्रीमती नीशा अखडमल यांच्या 
(नवखरे) अधीक्षक शा.पो.आ. वाडा, | कल्याण जि.प.ठाणे बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
जि.पाळघर 

२० _  श्री.विळास माधव साळी अधिक्षक । अधीक्षक शा.पो.आ.पं.स. नाशिक | रिक्‍त पदी 
शा.पो.आ. पं.स.पेठ जि.नाशिक जि.प.नाशिक 


३. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर 
जाऊ नये. तसेच बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

8. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले 
अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व 
याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२०/प्र.क्र.६२/प्रशा-२ 


५. या आदेशाची प्रभावी अंमळबजावणी होण्याकरीता बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे वेतन कोणत्याही 
परिस्थितीत दिनांक १ सप्टेंबर, २०२० पासून बदलीपूर्व कार्यालयाने आहरित करु नये. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८०४१४१६३०४९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPAK VIJAY SHELAR 
DN: c=IN, st=Maharasht 


ra, 
2.5.4.20=6cd30ed620a4fe0 1f24cb84cc86e70F 
D E E PA K 3b8f6f1 fdcdb2469570c78dabb9acf4b. 
stalCode=400032, street=ROOM NO 
4.4,ANNEX BLDG,SCHOOL EDUCATION 


V | J AY S H E L A R DEPT.MANTRALAYA,MUMBA| NA, 
(GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
DEEPAK VIJAY SHELAR 
Date: 2020.08.04 15:40:27 +05'30' 


(दीपक store) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद. 

सर्व शिक्षण संचालक 

सर्व विभागीय अध्यक्ष, म. रा. मा व उ.मा. शि. मंडळ. 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित शिक्षणाधिकारी. 

संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


AD 


SCS 0७८ AV 
a >>. :<-> > 


SG © 


(2 


प्रत माहितीसाठी, 
१) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
) निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


